महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शुक्रवार, जुलै २७, २००७ / श्रावण ५, शके WRT 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यांसाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-तल ; 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्यये तयार॑ केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
'एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जुलै २००७ 
-__ अधिसूचना | 

मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ 

क्रमांक ASIST. ११०६/सीआर-१५/इएक्ससी-३.-- ज्याअर्थी, विशेष परवाना व अनुज्ञप्ती 
नियम, १९५२ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम ताबडतोब अंमलात आणण्यात 
यावेत आणि म्हणून मुंबई'ंदारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) याच्या कलम १४३ च्या 
पोट-कलम (३) च्या परंतुकाद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीशिबाय ते नियम करण्यात यावेत, 
असे महाराष्ट्र शासनास वाटते. : 


भाग चार-ब--२३६ (९३१६) 
[ किंमत: रुपये ३.०० | 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै २७, २००७/त्रावण ५, WH १९२९ [WPT aT 


त्याअर्थी, आता, मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ याच्या कलम १४३ च्या पोट-कलम (२) च्या 
खंड (ब), (फ), (ग), (ह), (ह-१), (के) आणि (यू) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे पुढील नियम करीत आहे :— 
१. या नियमांना विशेष परवाना ब अनुज्ञप्ती (सुधारणा) नियम, २००७ असे संबोधण्यात याबे. 
२. विशेष परवाना व अनुज्ञप्ती नियम, १९५२ चा नियम ५ (अ) मधील,-- 
(९) पोट-नियम (१) मधील “' हॉटेल, उपहारगृह, आहारगृहे किंबा क्लब यांच्या '', 
“ असे हॉटेल, उपहारगृह किंबा आहार गृह यांच्या प्रभारी असलेली ” आणि “ अंथबा त्या 
प्रयोजनार्थ रितसर प्राधिकृत केलेला एखाद्या क्लबचा कार्यवाह ” हे शब्दे वगळ्यात यावेत. 
(र) पोट-नियम (४) मधील सध्याच्या तरतुदी ऐबजी खालील तरतूद समाविष्ट करण्यात यावी. 
“ (४) खालील बाबतीत नियम ५ (अ) अन्बयें अनुज्ञप्ती मंजूर करण्यात येऊ नये,-- 

(अ) ज्या दुकानाचे क्षेत्रफळ १६ चौरस मीटर पेक्षा कमी आहे आणि जिल्हाधिकारी 
किंवा'त्यांनी अधिक्रार प्रदान केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या मते जर ही जागा दुकानात 
बाईनची सोठवण करण्यासाठी आणि लोकांना वाईनचे सेवन करण्यासाठी पुरेशी नसेल तर 
आणि दुकानाच्या समोरून जाणाऱ्यांना ब बाहेरच्यांना बाईनचे सेवन दिसत असेल, किंवा ; 

(ब) बाईनच्या किरकोळ विक्रीची जागा महानगरपालिकेच्या हद्दीत असेल किंवा 
“ay? किंबा “ ब ” श्रेणीच्या नगरपालिका: हहीत असेल तर अशा दुकानापासून ५० 
मीटर अंतराच्या आत आणि इतरत्र ठिकाणी १०० मीटरच्या आत कोणतीही शैक्षणिक 
संस्था किंबा धार्मिक संस्था असेल, किंवा ; , , 

(क) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळाचे बस स्थानक, स्टेशन किंवा आगार 
या ठिकाणापासून १०० मीटर अंतराच्या आत असेल ; 

(ड) अनुज्ञप्ती मंजूर होण्यापूर्वी जागा सर्व सोयीनी युक्त नसेल आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी 
किंबा त्यांनी अधिकार दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी सदरील जागा मंजूर केलेली नसेल ब जागा 
योग्य नसल्याचे प्रमाणित केले असल्यास, त्याची कारणे त्यांनी लेखी स्वरूपात नोंदविली 

_ असतील. 

आणखी असे की, या पोट-नियमात काहीही नमूद केले असले तरी विशेष परवाना ब अनुज्ञप्ती 
(दुरुस्ती) नियम, २००७ च्या तरतुदी अंमलात येण्यापूर्वी जर अशा.जागेमध्ये एखादी ई-२ अनुज्ञप्ती 
असेल तर अशा SAAT या तरतुदी लागू होणार नाहीत. 

स्पष्टीकरण :--या पोट-नियमाकरिता--- द 

(एक) “ शैक्षणिक संस्था ” म्हणजे कोणतीही पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक किंवा माध्यमिक 

शाळा ज्यांचे व्यवस्थापन किंबा मान्यता हे स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा राज्य शासन 

किंबा केन्द्र शासनाकडून आणि विद्यापीठ कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या एखाद्या विद्यापीठाशी 

संलग्न असलेले महाविद्यालय परंतु यामध्ये कोणतीही खाजगी शिकवणी करणाऱ्या संस्थेचा 

समावेश होत नाही. 


आग चार-ब ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै २७, २००७/श्रावण ५, शके १९२९ १३१८ 


(दोन) “ धार्मिक संस्था ” म्हणजे जी संस्था एखाद्या धर्माच्या प्रचारासाठी स्थापन झालेली 
आहे आणि त्यात मंदिर, मठ, मशीद, चर्च, ज्यु लोकांचे प्रार्थना स्थान, अग्यारी किंवा इतर 
असे कोणतेही धार्मिक प्रार्थना स्थळ 'जे मुंबई सार्बजनिक न्यास कायदा, १९५० (१९५० चा 
मुंबई २९) अन्वये व ज्यांचे व्यवस्थापन किंवा मालकी सार्वजनिक विश्वस्थाकडे असेल 
ब नोंदणीकृत असेल आणि राज्य शासनाकडून याबाबतीत विशेष करून आदेशित केलेली 
इतर धार्मिक संस्था यांचा समावेश केलेला असेल. 

(तीन) या पोट-कलमाच्या खंड (ब) किंबा (क) मध्ये नमूद केलेले अंतर हे दुकानाच्या 
प्रवेशद्वाराच्या मध्यबिंदुपासून ते ज्या जबळच्या रस्त्याने सामान्यतः चालत जाऊ शकतो अशा 
रस्त्याचे अंतर,--- , 

(अ) एखाद्या संस्थेला जर संरक्षक भिंत असेल तर जवळच्या प्रवेशद्वाराच्या मध्यबिंदूपासून 
a संरक्षक भिंत नसेल तर संस्थेच्या जवळच्या प्रवेशमार्गापासून अंतर, किंबा ; 

(ब) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या बस स्थानक, स्टेशन किंबा आगाराला 
संरक्षक भिंत असल्यास अशा ठिकाणच्या जबळच्या प्रवेशद्वाराच्या मध्यबिंदूपासून व अशा 
ठिकाणी संरक्षक भिंत असेल तर असे बस स्थानक किंबा आगाराच्या जवळच्या हद्दीपासून 
हे अंतर, मोजले पाहिजे. 

(३) पोट-नियम (४) नंतर खालील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात यावा. 

“ (४-अ) खालील बाबतीत एखाद्या जागेत ई-२ अनुज्ञप्ती मंजूर झाल्यावर कोणत्याही 
वेळी या उप-नियम (४) चे खेड (ब) किंबा (क) मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे सदर दुकान 
प्रतिबंधित अंतराच्या आत आहे असे समजले जाणार नाही :-7 . 

(अ) पोट-नियम (४) चे खंड (बी) मध्ये उल्लेख केलेली एखादी संस्था दुकानापासून 
go मीटर अंतराच्या आत किंबा १०० मीटरच्या आत जशी स्थिती असेल त्याप्रमाणे अशी 
संस्था अस्तित्वात आल्यास किंवा ; 

(ब) पोट-नियम (४) च्या खंड (क) मध्ये उल्लेख केलेले बस स्थानक, बस थांबा किंवा 
बस आगार Yoo मीटर अंतराच्या आत अस्तित्वात आल्यास 

(४) पोट-नियम (४अ) नंतर खालील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात याबा. 

“ (डब) कोणत्याही दोन दुकानातील अंतर २०० मीटरपेक्षा कमी असू Aa.” 

(५) पोट-नियम (५) मधील '* नियम ५ च्या पोट-नियम (३) या मजकुराऐवजी 

“या नियमाचे पोट-नियम (४), (४अ) व (४ब) "” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात यावा. 

(६) पोट-मियम (६) मध्ये “* हॉटेल, उपहारगृह, आहार गृह किंबा क्लब ” या 
शब्दाऐवजी “ अनुज्ञप्तीधारक °° हा शब्द समाविष्ट करण्यात यावा. 


१३१९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ९७, २००७/श्रावण ५, शके १९२९ [भाग TTT 
(७) पोट-नियम (७) मध्ये “ हॉटेल, उपहारगृह, आहार गृह किंवा क्लब ” हे शब्द * 
बगळण्यात यावेत. । 
३. विशेष परवाना ब अनुज्ञप्ती Pram, १९५२ ला जोडलेल्या नमुना '* ई-१ ” मधील-- 
(१) अनुक्रमांक ३ मधील मजकुराऐवजी खालील मजकूर समाविष्ट करण्यात यावा :-- 
“३. बाईनची विक्री करण्यात येणाऱ्या जागेचा पूर्ण पत्ता, ” 
(२) अनुक्रमांत ४ मधील मजकुराऐवजी खालील मजकूर समाविष्ट करण्यात यावा :-- 
'« ४. वरील अनुक्रमांक ३ मध्ये उल्लेख केलेली नियोजित जागा ही-- 
(अ) कोणतीही महानगरपालिका किंबा “ अ " वर्ग नगरपालिका किंबा “ब '' 


वर्ग नगरपालिका यांच्या हद्दीमध्ये शैक्षणिक किंबा धार्मिक संस्थेपासून ५० मीटर आणि 
इतरत्र १०० मीटर अंतरावर आहे किंबा कसे, 


(ब) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळाच्या कोणत्याही बस स्टॅन्ड, स्टेशन 
frat डेपोपासून Yoo मीटर अंतरावर आहे किंबा कसे, ” 


(३) अनुक्रमांक ६ मधील मजकुराऐवजी खालील मजकूर समाविष्ट करण्यात यावा :-- 


* ६. जेथे बाईनचा उपभोग घेण्याची मुभा देण्यात येईल अशा नियोजित अनुज्ञप्तीचे 
चटई क्षेत्र आणि तेथे एका वेळी किती व्यक्तींना बसण्याची सोय केली आहे. *' 


(४) अनुक्रमांक ७ मधील मजकुराऐवजी खालील मजकूर समाविष्ट करण्यात याबा :-- 


$6 ७. आस्थापनेत प्रस्तावित परवाना प्राप्त जागेच्या लगत वाईनचा साठा करण्यासाठी ' 
स्वतंत्र भांडार कक्ष आहे काय तसेच त्याचे चटई aa.” 


(५) अनुक्रमांक ८ मधील मजकुराऐवजी खालील मजकूर समाविष्ट करण्यात यावा :-- 
“८ ८. प्रस्तावित परवाना प्राप्त जागेचे एकूण क्षेत्रफळ. " 
४. विशेष परवाना ब अनुज्ञप्ती नियम, १९५२ ला जोडलेल्या नमुना “' ई-२ * मध्ये-- 


(१) मुख्य शीर्षामध्ये  हॉटेल/उपहारगृह/आहार गृह/क्लब मध्ये '” या मजकुराऐवजी 
“ अनुज्ञप्तीधारक ” असा मजकूर समाविष्ट करण्यात यावा. 


(२) यानमुन्यामधील “ त्यांच्या हॉटेल/उपहारगृह/आहार गृह/क्लब मध्ये '! या मजकुराऐवजी 
“ अनुज्ञप्तीच्या जागेत '' असा मजकूर समाविष्ट करण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


आग चार-घ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै २७, २००७/श्रावण ५, शके १९२९ ' १३२० 
HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 27th July 2007 
NOTIFICATION 


Bomaay Proumsition Act, 1949. 

No. BWR. 1106/CR. 15/EXC. 3.—Whereas, the Government of 
Maharashtra considers that the following rules further to amend the 
Special Permits and Licenses Rules, 1952, should’ be brought into force 
at once, and therefore, the rules should be made without previous 
publication as provided by the proviso to sub-section (3) of section 143 of 
the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (6), 
७, ७), ७), (A-1), (2) and (u) of sub-section (2) of section 143 of the 
Bombay Prohibition Act, 1949 and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules, 


namely :— 


1, These rules may be called the Special Permits and Licenses 
(Amendment) Rules, 2007 ; 
2. In rule 5 A, of the Special Permits and Licenses Rule, 1952— 
(2) in sub rule (1) the words “incharge of a hotel, restaurant or 
canteen or the Secretary of any club duly authorised for the purpose ” 
and “of such hotel, restaurant, canteen or club” shall be deleted. 
(2) sub rule (4) shall be deleted and the following new sub rule shall 
be substituted :— 
“(4) No licence under rule 5 A shall be granted in respect of the 
premises,— 

(a) which is less than sixteen square metres in area and which, 
in the opinion of the collector or the officer authorised by him in 
this behalf, in writing, is not adequate for storage and consumption 
of wine and where such consumption is visible to outsiders and 
passer-by ; or 

(8) which is situated in areas within the jurisdiction of any 
Municipal Corporation of‘ A’ Class or‘ B’ Class Municipal Council, 
is wihin a distance of fifty metres and, if situtated elsewhere, one 
hundred metres from any educational or religious institution ; or 

(c) which is: situated within a distance of one hundred metres 
from any bus stand, station or depot of the Maharashtra State 

’ Road Transport Corporation ; or 


१३२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै २७, २००७/श्रावण ५, शके १९२९ . PET TET 


(d) which is not duly approved by the colletor or the officer * 
authorised by him in this behalf and is not, for reasons to be 
recorded in writing, certified by him to be otherwise suitable also 
for locating the shop before the grant of the licence : 


Provided that nothing contained in this sub-rule shall apply in 
respect of an existing shop for which the licensee holds a valid licence . 
in Form E-2 immediately before the coming into force of the Special 
Permits and Licence (Amendment) Rules, 2007 
Explanation.—For the purpose of this sub-rule,— 

(i) “ educational institution” means any pre-primary, primary or 
secondary school managed or recognised by any local authority or the 
State Government or the Central Government and any college affiliated * 
to any University established by law, but does not include any private 
coaching institution ; 

(ii) “religious institution ” means an institution for the promotion 
of any religion and includes a temple, math, mosque, church, synagogue, 
agiary or other place of public religious worship which is managed or 
owned by a public trust registered under the Bombay Public Trusts Act, 
1950 (Bom. XXIX of 1950) and includes such other religious institutions 
as the State Government may by order specify in this behalf ; 

(iii) the distance referred to in clause (७) or (c) of this sub-rule shall 
be measured from the mid-point of the entrance of the shop along the 
nearest path by which pedestrian ordinarily reaches,— 

(a) the mid-point of the nearest gate of the institutation if there 
is a compound wall and if there is no compound wall, the mid-point 
of the nearest entrance of the institution, or 

७) the mid-point of the nearest gate of the bus stand, station or 
depot of the Maharashtra State Road Transport Corporation if there 
is a compound wall and if there is no compound wall;the nearest 
point of the boundary of such bus stand, station or depot.” 

(3) after sub-rule (4) the following sub-rule shall be added,— 
“(4 A) Any premises in respect of which a licence in Form E-2 has 

been granted shall not be deemed to be situated within the prohibited ° 
distance referred to in clause (6) or (c) of sub-rule (4) if at any time 
after such licence is granted,— 

(a) any institution referred to in cluase (5) of sub-rule (4) comes 
into existence withih a distance of fifty metres or as the case may 
be, one hundred metres, from that premises, or 


भाग चार-ब | महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै २७, ९००७/श्रावण ५, शके १९२९ १३२२ 


* (8) if any bus stand, station or depot referred to in clause (८) of 
the said sub-rule (4) comes into existence within a distance of one 
hundred metres from that premises.” 

(4) after sub-rule (4 A) the following sub rule shall be added :— 


“(4B) The distance between any two shops should not be less than 
200 metres.” 

(5) in-sub rule (5), the words “sub rule (3) of rule 5” shall be 
substituted by the words “sub rule (4), (4A) and (4B) of the rule”. 

(6) in sub rule (6), the words “licensed hotel, restaurant, canteen 
or club” shall be substituted by the words “licence holder ”. 

(7) in sub rule (7), the words “ hotel; restaurant, canteen or club” 
shall be deleted 
3. In form B-1 of the Schedule appended to the Special Permits and 

Licenses Rule, 1952--  . 
(1) the serial number 3 shall be substituted by the words 


“3, The address in full of the premises where the wine would be 
sold.” 
(2) the serial number 4 shall be substituted by the following 
contents, 
“4, Whether the proposed premises referred to at item 3 above 
are— 
(a) within 50 metres from any educational or religious institution, 
if they are within the jurisdiction of any Municipal Corporation or ‘ A’ 
Class or ‘B’ Class Municipal Council and 100 metres if situated else- 
where. 
७) within 100 metres from-any bus stand, staion or depot of the 
Maharashtra State Road Transport Corporation.” 
(3) the serial number 6 shall be substituted by the following serial 
number :— ; 
“6. Carpet area of the proposed licence where consumption of 
- wine will be allowed and sitting capacity provided at a time”. 
(4) the serial number 7 shall be substituted by the following serial 
number :— 
“7, Whether the establishment has separate store room within 
proposed licensed premises for storage of wine and its area.” 


mse : 


१३२३ ' महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै २७, २००७/श्रावण ५, शके १९२९ [MNT ET 


(5) the serial number 8 shall be substituted by the following serial ४. 
number :— 

“8. Total area of the proposed licensed premises.” ” 
4. In form E-2 of the Schedule appended to the Special Permits and 

Licenses Rule, 1952— न 

(1) जा the heading, the words “ hotel/restaurant/canteen/club” shall 
be substituted by the words “ Licensee.” 

(2) the words “ hotel/restaurant/canteen/club” shall be substituted 
by the words “licensed premises.”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकोय मध्यबर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


